महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः संकीर्ण- १०२२/प्र.क्र.८१/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ११ ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ :- १. शासन आदेशा, नगर विकास विभाग क्र.नविवि-२०१८/प्र.क्र.५५/नवि-३, 
दि.१८.४.२०१८. 
२. शासन आदेशा, नगर विकास विभाग क्र.नविवि-२०१८/प्र.क्र.३८६/नवि-३, 
दि.१३.०९.२०२२ 


आदेडा 


श्री. प्र.बा.पवार, सह सचिव यांची विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक येथे प्रादेशिक विभागीय 


चौकशी अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर पदावर कार्यरत असताना 


संदर्भ क्र.१ च्या आदेशान्वये श्री.प्र.बा.पवार, सह सचिव यांना दि.०८.३.२०१८ पासून शासन सेवेतून निलंबित 


करण्यात आळे होते. आता, संदर्भ क्र.२ च्या आदेशान्वये श्री.प्र.बा.पवार, सह सचिव यांना शासन सेवेत 


पुन:स्थापित करण्यात आले आहे. 


२.  श्री.प्र.बा.पवार, सह सचिव यांची पुन:स्थापनेनंतरची पदस्थापना संसदीय कार्य विभागात करण्यात येत 


आहे. श्री. पवार, सह सचिव यांनी संसदीय कार्य विभागात तत्काळ रूज व्हावे. 


३. श्री.प्र.बा.पवार, सह सचिव यांचा दिनांक १३.०९.२०२२ (म.पू) ते आदेशांच्या दिनांका पर्यंतचा 


सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्‍तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर 


करण्याची कार्यवाही म.ना.से (सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) नियम १९८१ च्या नियम ९ (१४) (एफ) नुसार व शासन 


निर्णय वित्त विभाग, दि.२.६.२००३ मधील तरतूदी नुसार संसदीय कार्य विभागाने करावी. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०११११४०४६११०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GAJANAN ere 
BHIMRAO GURAV “iisisacsies Secunia °° 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१ मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

२) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शासन आदेशा क्रमांकः १०२२/प्र.क्र.८१/का.१४ 


४) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग / संसदीय कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) सह/उप सचिव (आस्थापना), नगर विकास विभाग / संसदीय कार्य विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) श्री. प्र.बा.पवार, सह सचिव, (नगर विकास विभागाकडून) 
७ निवड नस्ती कार्या१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


